मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना या 
योजनेंतर्गत खाजगी प्रशिक्षण संस्थांना निधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत. सन २०१७-१८. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. मोशियो-२०१८/प्र.क्र. ३३/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च,२०१८. 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय क्रमांक: राआआ-२०१२/१०८/प्र.क्र.१८/का-९, दिनांक २५.०६.२०१३. 
२) शासन निर्णय क्रमांक : मोशियो-२०१७/प्र.क्र.२४/का.-९, दिनांक ११.१०.२०१७ 
3) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३,दि.१८.०४.२०१७ व दि.०६.०२.२०१८ 
8) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दि.३०.०६.२०१७. 
५) शासन निर्णय क्रमाक मोशियो-२०१७/प्र.क्र.१६६/का.-९,दि.१५.०१.२०१८. 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील उमेदवारांना शासकीय/निमशासकीय सेवेत संधी उपलब्ध करण्याकरिता 
केंद्रिय लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग/बँकींग सेवा भरती इत्यादी स्पर्धा परीक्षांसाठी तसेच व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमांमधील प्रवेशाकरिता घेण्यात येणाऱ्या सामाईक wear परीक्षांच्या पूर्व तयारीसाठी आणि इयत्ता १० वी व १२ वी 
अनुत्तीर्ण अल्पसंख्याक उमेदवारांकरिता विशेष शिकवणी वर्ग सुरू करण्याकरीता संदर्भ क्र. १ अन्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. 
२. या योजनेंतर्गत राज्यातील मुंबई, नाशिक, अमरावती, नागपूर, ठाणे व पुणे या शहरांमध्ये अल्पसंख्याक उमेदवारांना 
प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रांची निवड संदर्भ क्र. २ अन्वये करण्यात आली आहे. उपरोक्‍त शासन निर्णयास अनुसरुन वर 
नमूद प्रशिक्षण केंद्रामधील प्रशिक्षण संस्थांनी अनुदान मागणीचे प्रस्ताव शासनास सादर केले आहेत. उपरोक्त संस्थांपैकी ज्या 
संस्थांनी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण वर्ग सुरु केळे आहेत, अशा संस्थांना सन २०१७-१८ मधील प्रथम टप्पा अनुदान मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत राज्यातील मुंबई, नाशिक, अमरावती, नागपूर, 
ठाणे व पुणेयेथील प्रशिक्षण केंद्रासाठी निवड केलेल्या प्रशिक्षण संस्थांपैकी ज्या संस्थांनी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण वर्ग सुरु केले आहेत, 
असे तपासणीअंती आढळून आले. SAM नाशिक,पुणे,नागपूर व मुंबई या केंद्रावरील संस्थांना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात 
या योजनेसाठी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु.३ कोटी निधीपैकी ८०% प्रमाणात रु.२,४०,००,०००/- (अक्षरी दोन कोटी 
चाळीस लक्ष फक्‍त) निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. यापैकी संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये, रु.९,६०,०००/- एवढे 
अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे. सदर वितरणासाठी उपलब्ध असलेल्या उर्वरित रु.२,३०,४०,०००/- (अक्षरी रुपये 
दोन कोटी तीस लक्ष चाळीस हजार फक्त) एवढया तरतुदीमधून परिशिष्ट-“अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रु.२४,०९,७५०/- 
(अक्षरी रुपये चोवीस लक्ष नऊ हजार सातशे पन्नास फक्त) अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. प्रस्तुत 
प्रकरणी सदर रक्‍कम आहरीत करण्यासाठी अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग नियंत्रण अधिकारी तथा आहरण व 
संवितरण अधिकारी राहतील. 

२. सदर रकमेचा Electronic Clearing Service (ECS) अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांच्या नावे काढण्यात यावा. 

३. संबंधित प्रशिक्षण संस्थांची वेळोवेळी तपासणी करण्यात येऊन प्रत्यक्ष प्रशिक्षण वर्ग सुरु असलेल्या संस्थांनाच पुढील 
टप्पा अनुदान देण्याचे शासन निर्णय,दिनांक २५.०६.२०१३ मध्ये नमूद तरतूदीप्रमाणे प्रस्तावित करण्यात येईल. तसेच ज्या 
संस्थाचे प्रशिक्षण वर्ग सुरु नाहीत असे तपासणीअंती आढळून आले अशा संस्थाना वितरीत केलेले अनुदान वसूल करण्यात 


झासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र. ३३/का-९ 


येईल. संबंधित प्रशिक्षण संस्थांनी या बाबतचा वर्षनिहाय लेखाविषयक तपशिल ठेवावा तसेच ज्या बाबींसाठी अनुदान वितरित 
करण्यात आले आहे त्या बाबींवरच खर्च करण्यात यावे. या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित प्रशिक्षण संस्थेने शासनास 
सादर करणे आवऱयक राहील. सदर बाबींचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास परिशिष्ट “ब” येथे नमूद केल्याप्रमाणे सादर 
करणे बंधनकारक राहील. अल्पसंख्याक विकास विभागाचे अधिकारी संबंधित प्रशिक्षण संस्थेस भेट देतील. 

४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ३ व ४ येथील अनुक्रमे दिनांक १८.०४.२०१७, ०६.०२.२०१८ व 
३०.०६.२०१७ रोजीच्या परिपत्रकातील व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

५. यासाठी होणारा खर्च सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य, (०१)(०१) मोफत शिकवणी व संलग्न 
योजना याकरीता सहायक अनुदान (२२३५ ए ०८९), ३१ सहायक अनुदान या लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
खर्ची टाकण्यात यावा. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११७४५३५५६१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
D | n e S h M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities 
e Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e09 
27ff26c0f016fdf, 
S 2.5.445=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A54419D0 
0 Nn a Va Nn e A13504B49333B23F92B58199, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2018.03.31 23:39:02 +05'30' 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
सर्व संबंधित संस्था (पत्राने) 
प्रत, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

३. मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

५. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

६. महालेखापाल , १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, (प्रसिध्दीसाठी) 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

११. कक्ष अधिकारी कार्यासन-७/ 2 (रोखशाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (कार्यासन-९) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र. ३३/का-९ 


area निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१८/प्र.क्र.३३/का-९, दि.३१ मार्च, २०१८ 


परिशिष्ट - "अ 
केंद्र संस्थेचे नांव अभ्यासक्रम विद्यार्थी संस्थांची निवड मंजूर अनुदान 
संख्या | केल्यानंतर अनुदान 
मंजुरीसाठी प्रस्ताव. 
नाशिक बी.के.एज्युकऱानलळ | केंद्रीय लोकसेवा स्पर्धा ३५ | (३५५२५०००५२५/१०० ।रु.८,३५,२५०/- 
अँण्ड वेल्फेअर परीक्षा = २,१८,७५०/- 
सोसायटी, नाशिक 
राज्य लोकसेवा आयोग ३५  । (34x20000x24)/4oo 
स्पर्धा परीक्षा =4,(94,000/- 
राज्य लोकसेवा आयोग ७० | (७०५१५०००५२५/१०० 
स्पर्धा परीक्षा =2,§2,400/- 
(अराजपत्रित) 
सामाईक प्रवेशा परीक्षा Yo | (४०५२०००५१०/१००-- 
(सीईटी) ८०,०००/- 
इ.१०वी अनुत्तीर्ण | १० | (¥9ox¥Yooox40)/4oo 
विद्यार्थ्यांकरीता fears -_४४,०००/- 
शिकवणी वर्ग 
इ.१२ वी अनुत्तीर्ण | १० | (¥9ox4oo0ox40)/4oo 
विद्यार्थ्यांकरीता fears =44,000/- 
शिकवणी वर्ग 
युथ एज्युकेडान बॅकिंग सेवा स्पर्धा परीक्षा Yo _। (५०५८०००५२५/१००-< | रु.१,८०,०००/- 
वेल्फेअर सोसायटी, १,००,०००/- 
नाशिक 
सामाईक प्रवेडा परीक्षा Yo | (४०५२००००५१०/१०० 
(सीईटी) =0,000/- 
एकूण (नाशिक केंद्र) रु.१०,१५,२५०/- 
पुणे पुना केळवणी केंद्रीय लोकसेवा स्पर्धा २० | (२०५२५०००५२५/१०० | रु.३,००,०००/- 
गुजराती मंडळ, पुणे | परीक्षा = 4,24,000/- 
राज्य लोकसेवा आयोग २०  । (20x0000x4)/ Foo 
स्पर्धा परीक्षा =4,00,000/- 
राज्य लोकसेवा आयोग २० | (२०५१५०००५२५)/१०० 
स्पर्धा परीक्षा =(94,000/- 
(अराजपत्रित) 
नवदिझा बॅकिंग सेवा स्पर्धा परीक्षा ८० | (८०५८०००>५२५/१००- | रु.१,६०,०००/- 
मागासवर्गीय १,६०,०००/- 
बहुउद्देशीय शिक्षण 
संस्था, पुणे 
एकूण (पुणे केंद्र) रु.४,६०,०००/- 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र. ३३/का-९ 


नागपूर i वेणूगोपाल शैक्षणिक | केंद्रीय लोकसेवा स्पर्धा ३५  । (३५५२५०००५२५/१०० | रु.५,२५,०००/- 
वैधानिक प्रशिक्षण | परीक्षा = 2,9¢,(940/- 
संस्था, नागपूर 
राज्य लोकसेवा आयोग 34  । (३५९२००००५२५/१०० 
स्पर्धा परीक्षा =4,(94,000/- 
राज्य लोकसेवा आयोग ३५ | (34x94000xQ4)/ Yoo 
स्पर्धा परीक्षा (अराजपत्रित -_१,३१,२५०/- 
२ | स्पंदन बहुउद्देशीय | बॅकिंग सेवा स्पर्धा परीक्षा २० | (RoxZ000x24)/Joo= | रु.४०,०००/- 
शिक्षण संस्था, ४०,०००/- 
नागपूर 
3 गुरुकृपा अँकेडमी, । बँकिंग सेवा स्पर्धा परीक्षा २० | (20xL000x24)/Joo= | रु.४०,०००/- 
नागपूर ४०,०००/- 
४ | डायमंड चॅरिटेबळ | सामाईक प्रवेशा परीक्षा yo | (Yox20000x40)/Foo । रु.१,४९,५००/- 
अँण्ड एज्युकेशनल । (सीईटी) =4,00,000/- 
ट्रस्ट, नागपूर 
इ.१०वी अनुत्तीर्ण 44 | (५५९४०००५१०/१००-- 
विद्यार्थ्यांकरीता विशोष २२,०००/- 
शिकवणी वर्ग 
इ.१२ वी अनुत्तीर्ण 44 | (44x4000x90)/qoo= 
विद्यार्थ्यांकरीता fears २७,५००/- 
शिकवणी वर्ग 
५ ।अंजुमनहामी सामाईक प्रवेठा परीक्षा ३० | (30x20000x90)/4oo । रु.६०,०००/- 
इस्लाम, नागपूर (सीईटी) =£0,000/- 
एकूण (नागपूर केंद्र) रु.८,१४,५००/- 
मुंबई ति एम.टी.एज्युकअर । सामाईक प्रवेश परीक्षा ६० | (६०५२००००५१०)/१०० | रु.१,२०,०००/- 
लि. मुंबई (सीईटी) =9,20,000/- 
एकूण (मुंबई केंद्र) रु.१,२०,०००/- 
एकूण (चार केंद्र) रु.२४,०९,७५०/- 
अक्षरी रुपये चोवीस लक्ष नऊ हजार Peal पन्नास फक्त) 
Dinesh M. ae 
Sonavane ee i. 
(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र. ३३/का-९ 


शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१८/प्र.क्र.३३/का-९, दि. 39 मार्च, २०१८. 


परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील 
उमेदवारांकरिता सुरू करण्यात आलेल्या “मौळाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या 
योजनेंतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.मोशियो-२०१८/प्र.क्र.३३/का-९, दि.३१ मार्च, 
२०१८ अन्वये वितरित केलेला रु. अक्षरी रु. ) 
एवढा निधी पुढील अभ्यासक्रमासाठी उमेदवारांना शिकविण्यासाठी उपयोगात आणला आहे :- 


अभ्यासक्रमाचे नाव विद्यार्थी एकूण मंजूर 
संख्या अनुदान 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजनेंतर्गत ज्या 
निकष / अटींनुसार शासनाने अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पूर्तता करण्यात 
आली आहे. तसेच ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधीचा 
प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी व राज्य शासनाच्या योजनेतील 
विद्यार्थी यांची पुनरावृत्ती झालेली नाही, याची हमी देण्यात येत आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास अनुदान राज्य 
शासनास परत करण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील. 


संस्था अध्यक्ष यांची स्वाक्षरी संस्था सचिव यांची स्वाक्षरी 
नाव नाव 
तारीख तारीख 


स्थळ स्थळ 
कार्यालय मुद्रा कार्यालय मुद्रा 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


